अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन (गट-अ) या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 
मादामा कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
शासन आदेशा :- 
पशुसंवर्धन विभागातील सहआयुक्त पक्युसंवर्धन गट-अ (एस-२५ रु.७८८००-२०९२००) या संवर्गातून 
अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन (एस-२७ रु.११८५००-२१४१००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, 
पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात 
येत आहे:- 
अ.क्र. सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे नाव पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
i, १_| २ ३ 
| डॉ.धनंजय धोंडीबा परकाळे, सह आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), 
पशुसंवर्धन (मुख्यालय), WaT आयुक्तालय, | पशुसंवर्धन आयुक्‍तालय, औंध, पुणे (Rea 
पुणे. पदावर) 


2. सदर पदोन्नती ही तदर्थ व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या Re याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ (स्टॅम्प क्र. ७२५६/२०१५) (महाराष्ट्र राज्य विरुध्द श्री.विजय घोगरे व इतर) तसेच संलग्न व 
इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


३. डॉ. परकाळे यांना पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी त्यांच्या नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. डॉ. परकाळे यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास vijay.chaudhari@nic.in या 
ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 


४. डॉ. परकाळे यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर सह आयुक्‍त WMI (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. एस.एस.राऊतमारे, सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्ुजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, 
पुणे यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र 
पशुधन विकास महामंडळ, अकोला या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परकाळे यांच्याकडे सोपविण्यात येत 
आहे. महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ, अकोला या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ. परकाळे यांच्याकडे 
सोपविल्यानंतर डॉ. एस.एन.सुर्यवंशी यांच्याकडील सोपविलेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र WA 
विकास महामंडळ, अकोला या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


& . 


सदर शासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०११७४०११७००१ असा आहे. हे शासन Seal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
VIJAY KARBHARI scree: 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbeeIe6 
1845f0a, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
ialNumbi 1 feeal76a1e6a273c574bb6f1 a1 edbS8bf874241 18bccd6ee 


C H A U D H A R | MARAT ; SATRATEEAN CHANDA a 
(विजय चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (पदुम व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 


. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, अमरावती/ पुणे/औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर/लातूर/कोकण 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे 

९. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला 


१०. सर्व जिल्हा TAMA उपआयुक्त 

११. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे 
१४. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई 

१५. संबंधित अधिकारी, (द्वारा- आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


